कै. दादासाहेब आपटे शिक्षण संस्था, छत्रपती 
संभाजीनगर संचालित बाल विद्या मंदिर 
प्राथमिक शाळा, छत्रपती संभाजीनगर या 
शाळेचे, स्वप्ननगरी गारखेडा परिसर, छत्रपती 
संभाजीनगर येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.४५२/२४ /एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जून, २०२४ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ ३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुले, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांचे 
जा.क्र.शिउसं/औ/प्राथ/शाळा स्थलांतर/२०२३-२४/२६६७, दि.२०.०३.२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

कै. दादासाहेब आपटे शिक्षण संस्था, छत्रपती संभाजीनगर संचालित बाल विद्या मंदिर 
प्राथमिक शाळा, एल-७, सिडको, छत्रपती संभाजीनगर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक 
(इ.१ ली व ७ वी) शाळेचे, स्वप्ननगरी, गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर येथे स्थलांतर करण्याचा 
संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेची इमारत जीर्ण झाल्यामुळे व अपुर्‍या सुविधा असल्याने स्थलांतर प्रस्तावित 
केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे उपरोक्‍त ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच इच्छुक विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(3) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, sear इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राशास्थ ३२२४/प्र.क्र.४५२/२४ /एसएम-१ 


(४) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शा्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 

(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे Presa 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी सदर 
शाळेच्या स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास 
अवगत करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०६२८१८४७४२१५२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशांनुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
DUCATION DEPARTMENT, 


EI 
2.5.4.20=8¢c298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1 ed4f4fce865eda34 
95969f77d97c89a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


M U N D ) H F serialNumber=DC78036626EC580D66COAC502D43AF5F670B5BA13 
F51213AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Date: 2024.06.28 18:58:38 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर, जि. छत्रपती 
संभाजीनगर 
४. अध्यक्ष/ सचिव, कै. दादासाहेब आपटे शिक्षण संस्था, छत्रपती संभाजीनगर 
५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


